मागणी sb. सी-७ प्रधान शिर्ष २४०६ वनीकरण व 
वन्यजीवन, ०१ वनीकरण, १०१ (११) वनसंधारण व विकास 
(११) (२९) ५२ फिरत्या पथका साठी सक्षमीकरण (राज्य) 
(२४०६ २१६१) या लेखाशिर्षाखाली, ५०-इतर खर्च या 
उद्दिष्टाखाली उपलब्ध असणाऱ्या निधीपैकी रुपये ५५.१४ 
लक्ष इतका निधी, ५१- मोटार वाहने या उद्दिष्टाखाली 
पुनर्वितरण करुन, निर्लेखित केलेले ०६ वाहनाऐवजी 
नविन ०६ वाहने खरेदी करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: वाहन-२०२४/प्र.क्र.०४/फ-५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : वाहन २०१४/प्र.क्र.३६/१४/विनियम 
दि.२२ ऑगस्ट, २०१४ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ 
दि.१७ एप्रिल, २०१५ 
३) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥/उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१५ व क्र. संकीर्ण1-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दि.२४.०८.२०१७ 
४ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१७.०३.२०२२ 
५) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:वाहन-२०२३/प्र.क्र.०५/फ-५ 
दि. २६ डिसेंबर, २०२३ 
६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : वाहन २०२४/प्र.क्र.११/विनियम 
दि.०२ फेब्रुवारी, २०२४ 
७) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र. 
कक्ष-८/ भांडार/वाहन/प्र.क्र.१२-भाग-४ (२२-२३)/७-११८८, दि.१६.०१.२०२४ 
८) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:वाहन-२०२४/प्र.क्र.०४/फ-५ 
दि. ३१ मार्च, २०२४ 


प्रस्तावना : 


वन विभागाच्या अधिनस्त विविध कार्यालयासाठी संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये १४४२ 
वाहनांचा (कार-१३३, जीप-९२२ व इतर विविध प्रकारची ३८७ वाहने) आढावा मंजूर करण्यात आला आहे. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे अधिपत्याखालील राज्य योजनेअंतर्गत 
फिरत्या पथकाचे सक्षमिकरण योजनेअंतर्गत वाहन आढावा समितीने मान्यता दिलेल्या १४ वाहनापैकी, 
उर्वरीत निर्लेखित केलेल्या of वाहनांच्या बदल्यात त्याच प्रकारातील नवीन ०६ वाहने (कार-१, जीप-०५) 
खरेदी करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२४/प्र.क्र.०४/फ-५ 


तथापि, सन २०२४-२५ करिता लेखाशिर्ष ५०-इतर खर्च या उद्दिष्टाखाली रु.३२६.६६ लक्ष, तर 
५१-मोटार वाहने या उद्दिष्टाखाली रु.६.६६ लक्ष असे एकूण रुपये ३३३.३२ लक्ष वितरण प्रणालिवर उपलब्ध 
करुन दिलेले आहेत. ५१-मोटार वाहने या उद्दिष्टाखाली दर्शविलेल्या निधीमध्ये निर्लेखित केलेले of 
वाहनाऐवजी, नवीन ०६ वाहने खरेदी करणे शक्‍य नव्हते, त्यामुळे मागणी क्र. सी-७ प्रधान BY २४०६ 
वनीकरण व वन्यजीव, ०१ वनीकरण, १०१ (११) वनसंधारण व विकास (११) (२९) ५२ फिरत्या पथका साठी 
सक्षमीकरण (राज्य) (२४०६ २१६१) या लेखाशिर्षांतर्गत ५०-इतर खर्च या उद्दिष्टाखाली उपलब्ध असलेल्या 
निधीमधून रुपये.५५.१४ लक्ष इतका निधी ५१- मोटार वाहने या उद्दिष्टाखाली पुनर्वितरण करुन देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.४ येथील दि.१७.०३.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना 
विचारात घेता, सन २०२४-२५ मुख्य लेखाशिर्ष मागणी क्र. सी-७ प्रधान शिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीव, 
०१ वनीकरण, १०१ (११) वनसंधारण व विकास (११) (२९) ५२ फिरत्या पथकासाठी सक्षमीकरण (राज्य) 
(२४०६ २१६१) या लेखाशिर्षांतर्गत ५०-इतर खर्च या उदिष्टाखाळी उपलब्ध असणाऱ्या निधीमधून 
रुपये.५५.१४ लक्ष इतका निधी ५१- मोटार वाहने या उद्दिष्टाखाली खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे 
पुनर्वितरण करण्यास व बी.डी.एस. प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रक्‍कम लाखात) 
अ. | लेखाशिर्ष | सविस्तर शीर्ष | अर्थसंकल्पित| diva | खर्च | शिल्लक पुनर्वितरण 
= /उद्दीष्ट तरतूद प्रणालीवर | झालेला fret | करिता 
। उपलब्ध | निधी seek प्रस्तावित 
असलेला व निधी 
वितरीत निधी 
| 2 3 a ५ द किं र 
| (२४०६ २१६१) ५०-इतर खर्च ९८०.०० २२६.६६ | 32.88 | (- 44.98) 
(११) (२९) 42} 49- ATER] २०.०० 06.66 | ०६.६६ |(+ ५५.१४) 
फिरत्या पथकाचे | वाहने 
बळकटीकरण 
(कार्यक्रम) 


२. पुनर्वितरणाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी ज्या प्रयोजनासाठी वर्ग करण्यात आला आहे. त्याच 
प्रयोजनासाठी त्याचा वापर होत आहे, याची खातरजमा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२४/प्र.क्र.०४/फ-५ 


विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी करावी. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर निधीच्या मर्यादेपेक्षा 
अधिकचा खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. शासनाने ठरवून दिलेल्या मापदंडानुसार विहीत कालमर्यादेनंतर निलेखित करण्यात आलेल्या 
वाहनांच्या बदल्यात त्याच प्रकारातील नवीन वाहने घेण्यात येतात. वाहन आढावा समितीने यापूर्वी मान्यता 
दिलेल्या एकूण १४ वाहनापैकी, शासन निर्णय दि.३१.०३.२०२४ अन्वये ०८ वाहने खरेदीस मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे. उर्वरीत निर्लेखित केलेल्या of वाहनांच्या बदल्यात त्याच प्रकारातील नवीन ०६ 
वाहने (कार-१, जीप-०५) खरेदी करण्यास खालील अटीच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 


१) निर्लेंखित केलेल्या वाहनांच्या बदली यापूर्वी नवीन वाहने खरेदी करण्यात आलेली नाहीत या 

अटीच्या अधिन राहून, नवीन वाहने खरेदी करण्यात यावीत. 

संदर्भ क्र. ६ येथील शासन निर्णयामधील तरतुदीच्या अनुषंगाने निर्लेखित केलेल्या वाहनांच्या 

बदली नवीन वाहने (वाहनाची किमंत + टेंम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जेस + सहाय्यभूत साहित्य इत्यादी 

अंतर्भूत करुन) निश्चित करण्यात आलेल्या वाहन किंमत मर्यादेतच खरेदी करण्यात यावीत. 

३) वाहने खरेदी करतांना उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक भांखस-२०१४ 
/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१५ व क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार वाहन खरेदी Gem Portal वरुन विहित पध्दतीचा 
अवलंब करुन करण्यात यावी. 

४ वाहने खरेदी करतांना त्या संबधीच्या नेहमीच्या कार्यपध्दती विषयी नियमांचे आणि इतर सर्व 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी तसेच यामध्ये कोणत्याही प्रकारची 
अनियमितता आढळल्यास त्याची जबाबदारी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर या कार्यालयाची राहील. 

५) वाहन अनुज्ञेय असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वापरातील ज्या प्रकारचे वाहन निर्लेखित करण्यात आले 
आहे, त्या वाहनाऐवजी संबधित पदासाठी त्याच प्रकारचे वाहन अनुज्ञेय राहील. 

) नवीन वाहन खरेदीनंतर त्यांची नोंद महावाहन संगणक प्रणालीवर नोंदविण्यात यावी. 
) वाहन अनुज्ञेय असणाऱ्या एका अधिकाऱ्याच्या वापरात फक्त एकच वाहन असावे. 

८) कोणत्याही परिस्थितीत वाहन चालकांची नवीन पदे निर्माण करण्यात येऊ नयेत. 

) निर्ळेखित केलेल्या ०६ वाहनांचा तपशिल विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शाविण्यात आळा आहे.त्याच 
वाहनाच्या बदल्यात नवीन ०६ वाहने खरेदी करण्यात यावीत. 


x 


४. यासाठी होणारा खर्च, राज्य योजनेअंतर्गत फिरत्या पथकाचे सक्षमिकरण योजनेअंतर्गत मागणी sh. 
सी-७ प्रधान शिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ०१ वनीकरण, १०१ (११) वनसंधारण व विकास (१) (२९) 
५२ फिरत्या पथकासाठी सक्षमीकरण (राज्य) (२४०६ २१६१) या लेखाशिर्षाखाली, सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षामध्ये उपलब्ध असलेला रुपये ६१.८० लक्ष इतक्या रकमेच्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन आदेश, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९३/व्यय-१०, दि. ३१.०७.२०२४ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार तसेच वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२४/प्र.क्र.०४/फ-५ 


भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग- 
३, अनु. क्र.३, परिच्छेद १६६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०९१११८०२९७१९ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


१/॥/८९१/॥.॥७४ HOSHING 


(विवेक होंशिग) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 


) 
) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 

) 

) 

) 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
महालेखापाल १/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई 
) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) नागपूर / औरंगाबाद 
१४ वनसंरक्षक (प्रादेशिक) यवतमाळ / गडचिरोली 
) 
) 
) 
) 


वनसंरक्षक कार्य आयोजना पूर्व नागपूर. 

उप वनसंरक्षक, नागपूर/औरंगाबाद/ भामरागड/ कार्य आयोजना गडचिरोली 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

विभागीय वन अधिकारी, मुंबई कांदळवन कक्ष, संधारण घटक / Paar विभाग/विभागीय वन 
अधिकारी (दक्षता) वनसंरक्षक (प्रा) यवतमाळ 


१९) कार्यासन, व्यय-१०/विनियम, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२० कार्यासन फ-२, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२१ ब-१कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२२) कार्यासन फ-५ निवड नस्ती, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२४/प्र.क्र.०४/फ-५ 


शासन निर्णय क्रमांक: वाहन-२०२४/प्र.क्र.०४/फ-५, दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र-अ 
वार्षिक योजना सन २०२४-२५ 


योजनेचे नांव:- फिरत्या पथकाचे सक्षमीकरण (२४०६ २१६१) 


अ. । कार्यालय/ वनवृत्त वाहन वापरणा-या निलेखित । वाहन | नवीन | किंमत 
क्र. अधिका-याचा पदनाम वाहनाचा । प्रकार वाहन मर्यादा 
क्रमांक खरेदी | (रुपये 
संख्या | लाखात) 
| अपर प्रधान मुख्य विभागीय वन अधिकारी, | एमएच-४३- | कार | ८ लाख + 
वनसंरक्षक, मुंबई कांदळवन संधारण जी-०२२२ GST 
कांदळवन कक्ष, मुंबई | घटक "१०.३० 
२ | मुख्य वनसंरक्षक उप वनसंरक्षक, नागपूर | एमएच-३१- | जीप | ८ लाख + 
(प्रादेशिक) नागपूर  ।/वन परिक्षेत्र धिकारी । एजी -९८३५ GST 
फिरते पथक "१०.३० 
३ | मुख्य वनसंरक्षक उप वनसंरक्षक, एमएच-२०- | जीप | ८ लाख -- 
(प्रादेशिक) औरंगाबाद | औरंगाबाद / सहायक एवाय-७५२२ GST 
वनसंरक्षक रोहयो व =40.30 
वन्यजीव, जालना 
४ | वनसंरक्षक (प्रादेशिक) | निर्दडान विभाग/ एमएच-२९- | जीप 7 ८ लाख + 
यवतमाळ विभागीय वन अधिकारी एम-९९८८ GST 
(दक्षता), वनसंरक्षक (प्रा) =40,30 
यवतमाळ 
५ | वनसंरक्षक (प्रादेशिक), | उप वनसंरक्षक, एमएच-३३- | जीप रि ८ लाख -- 
गडचिरोली भामरागड / वनपरिक्षेत्र सी-४२ GST 
अधिकारी, गट्टा १०.३० 
६ । वनसंरक्षक, उप वनसंरक्षक, एमएच-३१- | जीप हि ८ लाख -- 
कार्य आयोजना पूर्व, | कार्य आयोजना, एजी-९४०६ GST 
नागपूर गडचिरोली =40.30 


KEKKEKERERERRERRERRERERRERREREREREREREERERE 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


